पाच महान कृष्णवर्णीय 

शोधक 


NVIDSPUSN 
DETESY2E067 
CES 
OF 


NSA 


पाच महान कृष्णवर्णीय 

शोधक 


एस्टीबान डोरँटेस 


अमेरिकेचा शोधक 

( 1500 - 1539 ) 
1527 सालच्या फेब्रुवारी महिन्यातील गोष्ट . 
स्पेनच्या एका बंदरात पाच मोठी जहाजे उभी होती. 
जहाजे शेकडो प्रवाशांनी भरलेली होती . त्यांमध्ये सैनिक 
होते, स्थलांतर करणारे होते तसेच धाडसी दर्यावर्दीही 
होते . ते अमेरिका नावाच्या नव्या देशात जात होते . 
तेथील फ्लोरिडा नावाच्या प्रदेशाचा शोध घेण्यासाठी 
स्पेनचा राजा फर्डिनंड या साऱ्यांना तिथे पाठवत होता. 

तिथे सोन्याचांदीसारखे मौल्यवान धातू मिळतील ? 
तिथे जाण्यात काही धोका तर नाही ? कुणीच जाणत 
नव्हते. 


___ एस्टीबान व इतर प्रवासी दलदल भरलेल्या 
भागातून जंगली श्वापदांना चुकवत पळू लागले . 
तेथील हवामान अत्यंत उष्ण व दमट होते . डासांच्या 
हल्ल्यामुळे अनेकजण आजारी पडले. आजार , ताप व 
भुकेने कित्येक पुरुष मेले. पण किनाऱ्यावर गेल्यावर 
लोकांना आपली जहाजे कुठे दिसली नाहीत . 


जहाजावर एस्टीबान डोरँटेस नावाचा एक तरूण 
होता. एस्टीबानचा जन्म उत्तर आफ्रिकेतील मोरोक्को 
देशात झाला. एके दिवशी त्याला पकडून व गुलाम 
बनवून स्पेनमध्ये आणण्यात आले. त्याचा मालक 
होता, अँड्रेस डोटेस. एस्टीबान आपल्या या 
मालकासोबत नव्या देशात चालला होता . 

1528 सालच्या एप्रिल महिन्यात जहाजे 
फ्लोरिडाला पोहोचली. या प्रदेशात प्रवेश करण्यासाठी 
300 बळकट पुरुष निवडण्यात आले. या निवडलेल्या 
पुरुषांमध्ये एस्टीबानचाही समावेश झाला. स्त्रिया व 
मुले यांसोबत उरलेले लोक जहाजावरच राहिले . 

या तीनशे पुरुषांचे नव्या प्रदेशातील मूळ 
निवासींनी स्वागत केले नाही. त्यांच्यात युद्ध झाले. 
त्यांनी मूळ निवासींच्या गावांवर हल्ले केले . 
अपालाचेन गावातील योद्धे खूप मजबूत व शूर होते . 
त्यांच्या धनुष्यबाणांना घाबरून प्रवासी माघारी 
फिरले. त्यांच्यातील कित्येक लोक ठार झाले . जे 
वाचले ते किनाऱ्यावरील जहाजांकडे पळू लागले . 


जंगलातून जाताना एस्टीबान त्यांचा वाटाड्या 
बनला. त्याने मूळ अमेरिकन लोकांचे रिती-रिवाज 
जवळून पाहिले होते . त्यामुळे प्रवासात अन्न कुठे 
मिळेल तसेच जंगली श्वापदांपासून सुरक्षित कसे 
राहायचे हे त्याला चांगले माहित झाले होते. त्याने 
त्याच्या सहकाऱ्यांना मरू दिले नाही . 


शेवटी उरलेल्या लोकांनी स्वत:च बोट बनवून तिथून 
निसटायचे ठरवले. त्यांनी पाच लाकडी नावा बनवून 
त्यावर शिडे लावली . पण त्यांनी चुकीच्या दिशेत प्रवास 
केला. ज्या स्थानांवरून ते गेले ती स्थाने आज जॉर्जिया , 
अलाबामा , मिसिसिपी व लुईझियाना राज्ये म्हणून 
ओळखली जातात. तीन नावा समदात भरकटल्या. इतर 
दोन नावांना टेक्सासच्या किनाऱ्यावर अपघात झाला . 
एस्टीबान यांतीलच एका नावेवर होता . त्याचा मालक , 
डोरँटेस , दुसऱ्या नावेवर होता . दोघे या अपघातात 
बचावले . 

एस्टीबान व त्याचे इतर साथीदार यांना कॅपोकस 
नावाच्या मूळ अमेरिकन जमातीतील लोकांनी पकडले. 
पाचेक वर्षे प्रवासी त्यांचे कैदी बनून राहिले . आता फक्त 
चार प्रवासी शिल्लक राहिले होते - अँड्रेस डोरँटेस , 
अल्फान्सो डेल कॅस्टीलो, माल्डोनाल्डो, कॅवेझा डी वाका 
आणि एस्टीबान . 

एस्टीबान चतुर होता. त्याने मूळ अमेरिकन 
लोकांसोबत मैत्री केली. तो त्यांची भाषा व संस्कृती 
शिकला. 1534 साली एस्टीबान , डोरँटेस, डी वाका व 
माल्डोनाल्डो कैदेतून पळाले . त्यांनी मेक्सिको सिटीमधील 
स्पॅनिश वसाहतीत जायचे ठरवले. 


FARE 


SETTENTREONI 


एस्टीबानने प्रवासादरम्यान मूळ अमेरिकन 
निवासींसोबत मैत्री केली. तो त्यांच्या भाषा शिकला. 
यामुळे त्याला किमान सहा मूळ अमेरिकन भाषा 
अवगत झाल्या . 

कित्येक महिने गेले, वर्ष सरले , दोन वर्षे सरली. पण 
एस्टीबानने मेक्सिको सिटी शोधण्याचे प्रयत्न सोडून 
दिले नाहीत . 


इस 1500 दरम्यान मेक्सिको सिटीचे चित्र 
अखेरीस, 1536 साली ते चौघेही मेक्सिको सिटीत 
पोहोचले . प्रवासादरम्यान त्यांना काही स्पॅनिश सैनिक 
भेटले. सैनिक त्यांना सुरक्षितपणे शहरात घेऊन गेले . 

मग चौघांनी मेक्सिको सिटीतील लोकांना आपल्या 
धाडसी शोधाची कहाणी सांगितली. फार कमी गौर व 
कृष्णवर्णीय लोकांनी नव्या भूमीचा एवढा मोठा भूभाग 
पायाखाली घातला होता. 


ESTEBAN S 
ROUTE 
1528 - 1539 


Seven Cities of Gold 
NEW SPAIN 


New Orleans 


ATLANTIC 
OCEAN 


Pavane Cuba 


Mexico City 


एस्टीबान आणि त्याच्या साथीदारांनी तब्बल तीन हजार 
मैल प्रवास केला. 

मेक्सिको सिटीतील लोकांनी त्यांचे एखाद्या “हिरो” सारखे 
स्वागत केले. एस्टीबानने या क्षणांचा आनंद लुटला. पण 
त्याच्या मनात एक विचार घोळत होता. प्रवासादरम्यान 
त्या पाचजणांचा दर्जा समान होता. पण आता त्याचे काय 
होणार ? त्याला स्वतंत्र व्यक्ती म्हणून जगता येईल ? की 
पुन्हा त्याला गुलाम बनवतील ? लवकरच त्याला याचे उत्तर 
मिळाले. 

एस्टीबानने कित्येक वेळा डोरँटेसचा जीव वाचवला होता. 
एस्टीबान खूप साहसी व बुद्धिमान होता . त्याने देशभरात 
अनेक कठीण प्रवासांचे नेतृत्व केले होते. पण डोटेस 
अजूनही त्याला गुलाम मानत होता. त्याने एस्टीबानला 
मेक्सिको सिटीच्या गव्हर्नरला विकून टाकले . 

पण एक शोधक म्हणून एस्टीबानचे दिवस अद्याप संपले 
नव्हते . त्याला “ सोन्याची सात शहरे ” शोधण्याचे काम 
देण्यात आले . या प्रवासात त्याने आज अॅरिझोना व न्यू 
मेक्सिको म्हणून ओळखले जाणारे प्रदेश शोधले . 


एस्टीबानने अमेरिकेच्या संयुक्त संस्थानाचा दक्षिण भाग व 

मेक्सिकोचा दौरा केला. 


दुःखाची बाब म्हणजे , या मोहिमेदरम्यान 
एस्टीबान मारला गेला. पण त्याने इतिहासात 
आपले महत्त्वपूर्ण योगदान दिले . अमेरिकेच्या 
मोठ्या भूभागाला प्रकाशात आणण्याचे काम 
त्याने केले . नैऋर्त्य भागातील मूळ अमेरिकन 
लोकांच्या लोककथांमध्ये त्याच्या आख्यायिका 
आजही जिवंत आहेत . 


जीन बॅप्टिस्ट पॉइंटे ड्यूसेबल 

शिकागोचे संस्थापक 

( 1745 - 1818) 
" शांत काळा फ्रेंच मनुष्य " या नावानेच मूळ 
अमेरिकन निवासी जीन बॅप्टिस्ट पॉइंटे ड्यूसेबलला 
ओळखत. 

ड्यूसेबल 1745 सालच्या आसपास हैती देशात 
जन्मला. त्याचे वडील गौरवर्णीय फ्रेंच सागरी कप्तान 
होते . त्याची आई कृष्णवर्णीय गुलाम होती . त्याच्या 
आईच्या मृत्यूनंतर वडील त्याला शाळेच्या शिक्षणासाठी 
फ्रान्सला घेऊन आले. ड्यूसेबलने तिथे उच्च शिक्षण 
घेतले. तो इंग्रजी, फ्रेंच व स्पॅनिश भाषा बोलायला 
शिकला. 


कालांतराने इयूसेबल इलिनॉय राज्यातील फोर्ट 
पेओरीया शहरात गेला. तिथे त्याला किट्टीहावा नावाची 
स्त्री भेटली. ती मूळ अमेरिकन निवासी होती . ती 
पोटोवाटोमी जमातीची सदस्य होती . ड्यूसेबलने 
तिच्याशी मूळ अमेरिकन लोकांच्या पद्धतीनुसार लग्न 
केले. तो तिच्या जमातीचा सदस्यही बनला. 

ड्यूसेबल व क्लेमॉर्गन यांनी फर विकले. 


नंतर ड्यूसेबल हैतीला परतला व वडिलांच्या 
जहाजांवर नाविक म्हणून काम करू लागला. 
वयाच्या विसाव्या वर्षी तो व त्याचा जवळचा मित्र । 
जॅक्स क्लेमॉर्गन अमेरिकेला गेले . वादळामुळे त्यांची 
बोट लुईझियाना राज्यातील न्यू ऑरलियन्स 
शहराजवळ फुटली. सुदैवाने त्यांना काही दुखापत 
झाली नाही. ते न्यू ऑरलियन्सला सहीसलामत 
पोहोचले. पण तेथील अनुभव चांगला नव्हता . 

न्यू ऑरलियन्समध्ये कृष्णवर्णीय पुरुष व महिला 
यांना गुलाम म्हणून विकत . रस्त्यावरुन चालताना 
कृष्णवर्णीय मनुष्यासोबत गोरा मनुष्य नसेल तर 
त्या कृष्णवर्णीय मनुष्याला पळून आलेला गुलाम 
समजत. ड्यूसेबल व क्लेमॉर्गन यांना आपल्यालाही 
पकडून गुलाम म्हणून विकतील , असे भय वाटले. 
ते तडक न्यू ऑरलियन्स सोडून पुढे निघाले . 

ते बोटीतून मिसिसिपी नदीपर्यंत गेले. मग ते 
उत्तर दिशेत निघाले . वाटेत त्यांनी अनेक प्राणी 
जाळ्यात पकडून त्यांचे फरयुक्त कातडे विकले . 
लवकरच ते मिसूरी राज्यातील सेंट लुईस शहरात 
वसले आणि यशस्वी व्यापारी बनले . 


ड्यूसेबल प्राणी पकडण्यासाठी बऱ्याचदा कॅनडाला 
जात असे . प्राण्यांचे फर विकण्यासाठी तो 
इलिनॉयला परतत असे . प्रत्येक दौऱ्याच्या वेळी तो 
एके ठिकाणी आराम करत असे. या ठिकाणाला मूळ 
अमेरिकन निवासी इशिकागो म्हणत . अनेक व्यापारी । 
तिथे थांबत असत . 
_ 1779 साली ड्यूसेबलला एक कल्पना सुचली . 
इशिकागोमध्ये एक व्यापारी चौकी बांधावी. तिथे तो 
इतरांकडून फर खरेदी करेल व त्यांना त्यांच्या 
गरजेच्या वस्तू पुरवेल . 


दोन वर्षांनंतर ड्यूसेबल , त्याची पत्नी , मुले व 
पोटोवाटोमी जमातीचे सदस्य इशिकागो येथे गेले. 
त्यांनी मांस टिकवण्यासाठी घरे , गोदामे व 
स्मोकहाऊस बांधली. ड्यूसेबलच्या घरी पाच खोल्या व 
एक चिमणी होती . हे घर त्याची व्यापारी चौकी 
बनली. त्याला इतर इमारती जोडण्यात आल्या . 
लवकरच , इशिकागो येथे लोकांची वस्ती वाढू लागली 

इथेच ड्यूसेबलची पहिली मुलगी सुझानचा जन्म 
झाला. तिचे नाव तिच्या आईच्या नावावरुनच 
ठेवण्यात आले. 


Lata Magar 


Chicago 


अनेक व्यापारी व निवासी लोक इशिकागो येथे थांबू 

गेली दीडशे वर्षे शिकागो शहराच्या विकासात ड्यूसेबलने 
लागले. सेंट लुईस व माँट्रिअल शहरांच्या दरम्यान 

दिलेले योगदान लक्षात घेतले गेले नाही . याउलट जॉन 
इशिकागो ही एक सर्वोत्कृष्ट व्यापारी चौकी बनली. 

किन्झीला शिकागो शहराचा संस्थापक म्हणून श्रेय दिले 
1800 साली ड्यूसेबलने आपला व्यवसाय व व्यापारी 

गेले. अंतिमत: 1968 साली ड्यूसेबल या महान शोधकाला 
चौकी जीन ला लाईम याला 12. 000 डॉलरला विकली. जॉन शिकागो शहराचा सस्थापक म्हणून मान्यता मिळाली . 
किन्झी या व्यवहाराचा साक्षीदार होता. किन्झीने या 

CANADA 
व्यवहाराची नोंदणी मिशिगन राज्यातील सेंट जोसेफ 
शहरात केली. पण ही नोंदणी त्याने स्वत: च्या नावे केली. 

ड्यूसेबल व त्याचे कुटुंब इलिनॉय राज्यातील पेओरिया 
शहरात परतले. तिथे ड्यूसेबलच्या मालकीची आठशे एकर 
जमीन होती . नऊ वर्षांनंतर किट्टीहावाचे निधन झाले व 
ड्यूसेबल मिसूरी राज्यातील सेंट चार्ल्स शहरात गेला . 1818 
साली त्याचे तिथे निधन झाले. 

जीन बॅप्टिस्ट पॉइंटे ड्यूसेबलने वसवलेली इशिकागो 
वस्ती आज शिकागो शहर म्हणून ओळखले जाते . शिकागो 

शिकागो मिशिगन शिकागोचे क्षितिज 
हे जगातील सर्वात मोठ्या शहरांपैकी एक शहर आहे. 

सरोवराकाठी आहे . 
जगातील सर्वात उंच इमारत , सियर्स टॉवर , याच शहरात 
आहे. जगातील सर्वाधिक व्यस्त विमानतळांपैकी एक 
शिकागोमध्ये आहे. 


ATLANTIC 
OCEAN 


जेम्स पियर्स बेकवर्थ 
अमेरिकन शोधक 
( 1798 - 1866 ) 


सिएरा नेवाडा पर्वतावर जाणाऱ्या त्या बारा 
लोकांच्या गटामध्ये जेम्स बेकवर्थने सर्वात आधी 
चढाई केली. तो खूप घाईत दिसत होता. 

ते सर्व त्या पर्वतावर सोन्याचा शोध घेण्यासाठी 
गेले होते. पण बेकवर्थच्या मनात काही वेगळेच 
शिजत होते. तो असा मार्ग शोधत होता ज्यामुळे 
पर्वताच्या पलिकडील बाजूस जाण्यासाठी पर्वत 
चढावा लागणार नाही . 


जेम्स बेकवर्थ पडलेल्या एका मित्राला मदत करतो . 


पूर्व कॅलिफोर्नियाच्या पर्वतरांगा सुमारे चारशे मैल 
पसरलेल्या आहेत. त्यांना ओलांडणे हे कष्टप्रद काम होते. 

बेकवर्थला तो शोधत असलेला रस्ता मिळाला. त्याने 
| पलिकडे एक अभूतपूर्व देखावा पाहिला. तिथे एक 
| अतिरम्य हिरवीगार दरी होती . सर्वत्र विविध प्रकारची 
| फुले उमलली होती. तिथे राजेशाही पक्षी आणि सर्व 
प्रकारचे रानटी प्राणी होते . आपण काहीतरी विशेष 
शोधलेले आहे, याचा बेकवर्थला अंदाज आला. त्याने 
सिएरा नेवाडा पर्वतातून पलिकडे कॅलिफोर्नियाच्या दरीत 

जाण्यासाठी मार्ग शोधला होता. इतर सर्व मार्गांपेक्षा हा 
| मार्ग छोटा होता . 


काही वर्षांनंतर या मार्गाला लोक “ बेकवर्थ मार्ग " 
म्हणून ओळखू लागले. हजारो स्थलांतरित लोकांनी 
तसेच सोन्याच्या शोधार्थ निघालेल्या लोकांनी 
कॅलिफोर्नियाला जाण्यासाठी या मार्गाचा वापर केला. 
बेकवर्थ या मार्गावरून रेल्वेची पहिली वाघीण घेऊन 
गेला. नंतर पश्चिमी पॅसिफिक रेल्वेनेही या मार्गाचा 
वापर केला. 

कित्येक वर्षे बेकवर्थ जवळच्याच एका दरीत 
राहात होता. त्याने तिथे एक हॉटेल व व्यापारी केंद्र 
चालवले. पण लवकरच तो नवीन प्रवास करण्यासाठी 
आतुर झाला. मनाने तो एक धाडसी माणूस होता . 


एके दिवशी जनरल विल्यम हेन्री अॅशले 
काही लोकांसोबत पश्चिम भागात शिकार 
करण्यासाठी जात होते . पूर्व भागात प्राण्यांच्या 
फरला मोठी किंमत होती. बेकवर्थ या 
लोकांमध्ये सामील झाला. इथूनच देशाचा 
महान सीमावर्ती बनण्याच्या दिशेत त्याच्या 
आयुष्याला कलाटणी मिळाली. 


जेम्स पियर्स बेकवर्थचा जन्म 1798 साली व्हर्जिनिया 
राज्यातील फ्रेडरिक प्रांतात झाला. त्याचे वडील एक 
गौरवर्णीय होते व गुलामांचे मालक होते. त्याची आई 
कृष्णवर्णीय गुलाम होती. तो सात- आठ वर्षांचा असताना 
त्याच्या वडिलांनी आपल्या या कुटुंबासह मिसूरी 
राज्यातील सेंट लुईस शहरात स्थलांतर केले . 

जेम्स चौदा वर्षांचा असताना त्याच्या वडिलांनी त्याला 
जॉर्ज कॅस्टर नावाच्या गोऱ्या लोहारासोबत राहून ते काम 
शिकण्यासाठी पाठवले . जेम्सला लोहार बनण्यात रस 
नव्हता. पण हळूहळू त्याला ते काम आवडू लागले . 

जेम्स एकोणीस वर्षांचा असताना एका तरुण गुलाम 
मुलीच्या प्रेमात पडला . तो आपल्या या मैत्रिणीला 
भेटण्यासाठी रात्री उशीरापर्यंत घराबाहेर राहू लागला . 
कॅस्टरला हे पसंत नव्हते. त्याने जेम्ससाठी काही कडक 
नियम केले . यावरुन दोघांमध्ये नेहमीच मतभेद होत . 

एके दिवशी जेम्स व लोहारामध्ये मोठा वाद झाला. 
जेम्सने लोहाराला मारले आणि तो पळून गेला. तो पुन्हा 
कधीही तिथे परतला नाही. 
___ काही काळ जेम्सने एका मीठाच्या खाणीत काम केले . 
तो न्यू ऑरलियन्सला गेला. पुन्हा सेंट लुईसला परतला. 


जेम्स पियर्स बेकवर्थ 


OREGON 


बेकवर्थचा प्रवासमार्ग दाखवणारा 


नकाशा 


ALIFORNIA 


PtRiver 


NEVADA 


Pyramid Laxe 


Beckwortes Pass 


Feather 


Truckee River / 


CALIFORNIA 

TRAIL 
ske Tahoe 


बेकवर्थची रिकीब व बंदुकीच्या 

गोळीचा साचा 


American River 


SACRAMENTO 


आपल्या आयुष्यकाळात बेकवर्थने न्यू मेक्सिको , 
| अॅरिझोना , फ्लोरिडा व मेक्सिको येथे प्रवास केला . 
सहा वर्षे तो मोंटाना राज्यात क्रो नावाच्या मूळ 
अमेरिकन जमातीसोबत राहिला. तो या जमातीचा 
| प्रमुखही बनला. हा धाडसी सीमावर्ती त्यांच्यासोबत 
अनेक लढाया व साहसांमध्ये सहभागी झाला. पण 
एके दिवशी हे सर्व सोडून तो नव्या आव्हानांच्या 
शोधात निघाला . 

1866 साली बेकवर्थचे निधन झाले. सैन्यदलाने 
बेकवर्थला क्रो जमातीसोबत शांतता प्रस्थापित 
करण्यासाठी पाठवले होते . असे म्हणतात की क्रो 
जमातीने पुढील कित्येक वर्षे आपला प्रमुख म्हणून 
| बेकवर्थची आठवण काढली. त्यांनी बेकवर्थला पुन्हा 

आपला प्रमुख बनण्याची विनंती केली. पण बेकवर्थने 
नकार दिला . कदाचित यासाठीच त्याला विष देण्यात 
| आले असावे. पण या दंतकथेला काही पुरावा नाही . 

अमेरिकेचा पश्चिम भाग जगासमोर आणण्यामध्ये 
कित्येक कृष्णवर्णीय शोधक आणि सीमावर्ती 
लोकांची मदत झाली. जेम्स पियर्स बेकवर्थ हा 
असाच एक महान शोधक होता . 


शोधलेल्या मार्गावर बेकवर्थने बनवून घेतलेली खोली 


बेकवर्थने 


बनवलेला 


लाकडी टेबल 


मॅथ्यू ए. हेन्सन 
उत्तर ध्रुवाचा शोधक 

( 1866 - 1955 ) 
पृथ्वीच्या उत्तर टोकावरील प्रदेशातील हवामान 
गोठवून टाकणारे असते. तो प्रदेश बर्फाने आच्छादीत 
असतो . या प्रदेशाला उत्तर ध्रुव म्हणतात . 
___ 1893 सालापर्यंत कुणाही मनुष्याने उत्तर ध्रुवावर 
पाऊल ठेवले नव्हते. त्या वर्षी अॅडमिरल रॉबर्ट पियरे 
आणि मॅथ्य हेन्सन हे उत्तर ध्रव भागात जाण्यासाठी 
निघाले. पण त्यांना त्यात यश मिळाले नाही . 1898 
साली त्यांनी पुन्हा प्रयत्न केला व पुन्हा अपयशी ठरले. 
1909 साली ते पुन्हा या मोहिमेवर निघाले. 
___ पियरे , हेन्सन व रॉबर्ट बार्टलेटसोबत असलेला एक 
गट हे सर्व एकत्रच उत्तर ध्रुवावर निघाले. 


त्या सर्वांनी न्यूयॉर्कच्या किनाऱ्यापासून 
कॅनडापर्यंत दीर्घ प्रवास केला. त्यांनी कॅनडातील 
कोलंबिया प्रांतात आपला मुख्य तळ उभारला. 
तेथून उत्तर ध्रुव सुमारे 450 मैल दूर होता . मार्च 
1909 मध्ये त्यांनी अन्न व गरजेच्या वस्तू 
कुत्र्यांच्या गाडीवर लादल्या. मग ते ध्रुवीय 
बर्फाच्या समुद्रावरून उत्तर ध्रुवाकडे निघाले. 


मॅथ्यू ए. हेन्सन 


अॅडमिरल रॉबर्ट पियरे 


रुझवेल्ट जहाज हेन्सन आणि त्यांच्या गटाला 
न्यूयॉर्कच्या किनाऱ्यावरून उत्तर ध्रुवावर घेऊन 


गेले. 


काही लोक तिथल्या असह्य थंडीमुळे बेजार 
झाले. त्यांना मुख्य तळावर परतावे लागले . 
शेवटी , पियरेने हेन्सन आणि ऊटाह , सिग्लू , 
एगिंग्वा, ऊक्वेआ या चार वाटाड्यांना सोबत 
घेऊन शेवटच्या टप्प्याचा प्रवास सुरू केला. हे 
एप्रिल 1909 चे सुरुवातीचे दिवस होते . यापूर्वी 
कुणीही उत्तर ध्रुवाच्या इतक्या जवळपास पोहोचले 
नव्हते . 

हेन्सन , पियरे आणि त्यांचे वाटाडे बर्फावर चालू 
लागले. पियरेच्या पायाला दुखापत झाली होती . 
तो हेन्सनएवढ्या वेगात चालू शकत नव्हता . 
हेन्सन व त्याचे वाटाडे पुढे निघून गेले आणि 
तेव्हाच एक संकट आले. 

चालताना मॅथ्यू हेन्सनचा पाय बर्फाच्या एका 
कमकुवत जमिनीवर पडला. त्यामुळे ती जमीन 
फुटली आणि हेन्सन जमिनीखालच्या गार 
पाण्यात पडला. ते पाणी - 15 अंश फॅरेनहाईटपेक्षा 
थंड होते . या पाण्यात काहीच मिनिटांत मॅथ्यू 
हेन्सन गोठून मरण पावला असता. 


अचानक हेन्सनच्या कपड्याला धरून कुणीतरी 
__ ओढू लागले. कुणीतरी त्याला पाण्याबाहेर खेचत 
होते. तो ऊटाह होता. त्याने हेन्सनला पाण्याबाहेर 
काढले . त्याने हेन्सनचे ओले झालेले बूट व कपडे 
उतरवून कोरडे बूट व कपडे घालायला मदत केली. 
मग त्याने हेन्सनने घातलेल्या फरच्या कपड्यांतील 
पाणी गोठून जाण्याआधी झटकून टाकले . त्यानंतर 
हेन्सन, ऊटाह व सिग्लू पुढे चालू लागले. अॅडमिरल 
रॉबर्ट पियरे , एगिंग्वा व ऊक्वेआ त्यांच्या मागोमाग 
होते. उत्तर ध्रुव आता फक्त पस्तीस मैल दूर होता. 


Pault . There 
Wom 


SONIWARI. 

EL. 


उत्तर ध्रुवाचा सुरुवातीचा नकाशा 


हेन्सन उत्तर ध्रुवाच्या अधिकाधिक जवळ पोहोचू 
लागला. शेवटी तो थांबला. त्याने चहूकडे पाहिले . 
आपण उत्तर ध्रुवावर पोहोचलो की काय ? हेन्सनने 
तिथेच तळ ठोकला. तो पियरेची वाट बघू लागला . 

अॅडमिरल तिथे पोहोचताच त्यांनी वेगवेगळ्या 
स्थानांवरून निरीक्षण केले. तळावर परतून त्यांनी 
घोषणा केली. त्यांचा तळ अचूक उत्तर ध्रुवावर 
होता. मग हेन्सन आणि चार वाटाडे एका 
उंचवट्यावर उभे राहिले व पियरेने त्यांचा फोटो 
काढला. हेन्सनने हातात अमेरिकन झेंडा धरला. 
त्याला खूप अभिमान वाटत होता . ही मोहीम 
अत्यंत रोमांचक व धाडसी ठरली. 
__ मॅथ्यू हेन्सनचा जन्म 1866 साली मेरीलँड 
राज्यातील चार्ल्स प्रांतात झाला. त्याच्या आईचे 
निधन झाल्यावर तो वॉशिग्टन डी . सी . येथे 
त्याच्या मामांसोबत राहू लागला. हेन्सनला 
साहसाची आवड होती. चौदा वर्षांचा झाल्यावर तो 
केटी हाइन नावाच्या जहाजावर केबिन बॉय 
म्हणून काम करू लागला. पाच वर्षे त्याने 
जहाजाचा नाविक म्हणूनही काम केले . 


शोधक आपल्या कुत्र्यांच्या 

गाडीसोबत 


हेन्सन आराम करत असताना 


मे सी . जेमिसन 

अंतराळवीर 
( जन्म 1856 ) 


फ्लोरिडाच्या केनेडी स्पेस सेंटरमध्ये संशोधक 
एका रोमांचक क्षणाची तयारी करत होते . स्पेस 
शटल एंडेव्हर अंतराळात उड्डाण करण्यास सज्ज 
होते . त्याचे नाक सरळसोट आभाळाकडे रोखलेले 
होते. त्यात सात अंतराळवीर शांतपणे आपापल्या 
जागेवर बसले होते . ते सर्व आपल्या उड्डाणाच्या 
क्षणाची वाट पाहात होते . त्यांच्यामधील एक 
अंतराळवीर होती, मे सी . जेमिसन . 


शाळेत असतानाच मेने अंतराळवीर बनून 
अंतराळात सफर करण्याचे स्वप्न पाहिले होते . 12 
सप्टेंबर 1992 रोजी तिचे स्वप्न सत्यात उतरत 
होते . उलटमोजणी सुरू झाली. “ 10, 9, 8.... " 

अनेक गोष्टी चुकू शकल्या असत्या . उड्डाणाला 
उशीर होऊ शकला असता. " 7, 6 , 5 , 4 .... " 

एकदा एका अंतराळयाने उड्डाण घेताच त्यात 
स्फोट झाला होता. त्यातील सर्व अंतराळवीरांचा 
मृत्यू झाला होता. 
___ “3, 2, 1 . उड्डाण! ” 

एंडेव्हर वर झेप घेऊ लागले . मग ते ढगांच्या वर 
लुप्त झाले. स्पेस सेंटरमधील लोकांनी एकच जल्लोष 
केला. उड्डाण यशस्वी ठरले. मे जेमिसनचा 
अंतराळप्रवास सुरू झाला. 
__ मेचा जन्म जॉर्जिया राज्यातील डेकातुर शहरात 
झाला. लहान असताना तिचे कटुंब शिकागो येथे । 
स्थलांतरित झाले. तिच्या आईवडिलांनी तिला 
शिकण्यासाठी , अभ्यास करण्यासाठी खूप प्रोत्साहन 
दिले. मेलासुद्धा शिकायला आवडत असे. ती 
लायब्ररीत तासनतास विज्ञान व विज्ञान कथांची 
पुस्तके वाचत बसे . 


मे ही 1960 च्या दशकात वाढली. त्याकाळात 
संपूर्ण देश अंतराळ प्रवास व संशोधन याविषयांनी 
भारलेला होता . इतर मुलामुलींप्रमाणेच मेलासुद्धा 
अतंराळवीर बनायचे होते. पण त्यावेळी अमेरिकेत 
कुणी महिला अंतराळवीर नव्हती. कुणी कृष्णवर्णीय 
अंतराळवीरही नव्हते. मग मेला कुठून संधी 
मिळणार? तरीही मे अंतराळात जाण्याचे स्वप्न 
पाहात राहिली. कुणीही तिला यापासून रोखू शकले 
नाही . 


वयाच्या सोळाव्या वर्षी मे पदवीधर झाली. तिला 
चांगले गुण मिळाले . स्टॅनफोर्ड विद्यापीठाने तिला 
शिष्यवृत्ती दिल्यामुळे ती तिथे शिकायला गेली . 
तिला डॉक्टर व्हायचे होते म्हणून तिने वैद्यकीय 
शाळेत प्रवेश घेतला . नंतर मे इतर देशातील गरजू 
लोकांना मदत करण्यासाठी शांतता दलात गेली . 
ती पश्चिम आफ्रिकेतील सिएरा लिऑन व 
लायबेरिया देशांत गेली. वैद्यकीय शाळेत घेतलेले 
ज्ञान तिने लोकांना मदत करण्यासाठी वापरले . 

पण मे अजूनही अंतराळवीर बनण्याचे स्वप्न 
पाहात होती. 1985 साली ती अमेरिकेत परतली. 
तिने नॅशनल एरॉनॉटिक्स अँड स्पेस 
अॅडमिनिस्ट्रेशन ( NASA) यांच्या अंतराळवीर 
प्रशिक्षण कार्यक्रमासाठी अर्ज केला. त्यांच्या 
उत्तराची ती वाट पाहू लागली . पण नंतर चॅलेंजर 
या अंतराळयानात स्फोट होऊन त्यातील सात 
अंतराळवीर मरण पावले. त्यामुळे नासाने नव्या 
अंतराळवीरांना प्रवेश देणे बंद केले . 

पण अंतराळवीर प्रशिक्षण कार्यक्रम नव्याने 
सुरू झाल्यावर मेने पुन्हा अर्ज केला . 


( वर ) अंतराळवीर 
जेमिसन व सहकारी 
अंतराळवीर डेव्हीस 
एंडेव्हरमध्ये प्रशिक्षण 

घेताना 


( उजवीकडे) डॉ . 
जेमिसन संशोधन 

करताना 


( डावीकडे ) डॉ . जेमिसन 
एंडेव्हरमध्ये एक परीक्षण 


करताना. 


दरम्यान ती कॅलिफोर्नियाच्या सिग्ना हेल्थ 
प्लॅन्ससाठी काम करू लागली. ती लॉसएंजेलिस येथे 
जाऊन इंजिनीयरींग पदवीचे शिक्षणही घेऊ लागली . 
ऑगस्ट 1987 मध्ये एके दिवशी नासामधील एका 
व्यक्तीने तिला एक खुषखबर ऐकवली. जेमिसनला 
अंतराळवीर प्रशिक्षण कार्यक्रमासाठी निवडण्यात आले 
होते . तिला खूप आनंद झाला. सुमारे दोन हजार 
लोकांनी यासाठी अर्ज केला होता . फक्त पंधरा जणांची 
निवड झाली होती . मे जेमिसनला आपण काही विशेष 
आहोत , असे वाटू लागले. 

प्रशिक्षण कार्यक्रम खूप कष्टप्रद होता. अंतराळवीरांना 
खूप मजबूत व तंदुरुस्त असायला हवे. यासाठी ते 
व्यायाम करतात . ते गणित , पृथ्वीवरील साधनसंपत्ती , 
हवामानशास्त्र , नौकानयनशास्त्र , खगोलशास्त्र , भौतिकशास्त्र 
आणि संगणक यांचा अभ्यास करतात . अंतराळात 
जाण्याआधी त्यांना बरेच काही शिकावे लागते . 

वर्षभराच्या प्रशिक्षणानंतर मे सी . जेमिसन 
अधिकृतपणे अंतराळवीर बनली. ती अंतराळात 
जाण्यासाठी उत्सुक होती . पण तिची पाळी येण्यासाठी 
तिला वाट पाहावी लागली . शेवटी 1991 साली नासाने 
एंडेव्हर यानातून अंतराळात जाण्यासाठी तिला निवडले. 


( खाली ) डॉ . जेमिसन एका 
अंतराळ मोहिमेदरम्यान 
शून्य गुरुत्वाकर्षणाचे 
परीक्षण करताना. 


या अंतराळ प्रवासासाठी मेने खूप तयारी 
केली. तिला विज्ञान मोहीम तज्ज्ञ म्हणून 
निवडण्यात आले होते . अंतराळात तिला 
अनेक प्रयोग करून पाहायचे होते . 

अखेर तो दिवस उजाडला. एंडेव्हर 
पृथ्वीपासून दूर अंतराळात गेले आणि मे सी . 
जेमिसन अंतराळात जाणारी पहिली 
कृष्णवर्णीय महिला ठरली. 

जेमिसनसारख्या आत्मविश्वासू स्त्रीसाठी हा 
एक अविस्मरणीय दिवस होता . ती खूप । 
आनंदात होती . तिचे स्वप्न पूर्ण झाले होते . 


समाप्त 


